उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी,श्रीरामपूर भाग, श्रीरामपूर, जिल्हा 
अहमदनगर यांचे नवीन स्वीय प्रपंजी लेखा 
(पी.एल.ए.) खाते सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.८५/अ-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी,२०२४ 
संदर्भ:- (१) शासन अधिसूचना, क्र.प्राफेब-२०१०/प्र.क्र१.२६/पुनर्बांधणी-३/म-१०, 
दि.२६.७.२०१३ 
(२) शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण २०१३/७५५/प्र.क्र.२७ (माग-२)/अ-३, 
दि.३.१.२०१४ 
(३) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक(भूसंपादन शाखा),नाशिक यांचे 
दि.२५.१०.२०२३ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना:- 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीरामपूर भाग,श्रीरामपूर,जि. अहमदनगर 


यांच्याकडे विविध प्रकल्पासांठी भूसंपादनाचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले असून, त्यानुसार भूसंपादनाची 
प्रक्रिया चाळू आहे.त्यात विशेषत: नव्याने सुरत-हैदराबाद ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी राहुरी 
तालुक्‍यातील २४ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया चाळू असून, भूसंपादन प्रस्तावातील नुकसान 
भरपाईच्या रकमा स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. तथापि,उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर यांचे कडील स्वीय WASH लेखा (PLA- 
Personal Ledger Accounts) ) खाते क्रमांक ९४७ मध्ये, सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात सलग एक 
वर्षापेक्षा अधिक कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे जमा व खर्चाचे व्यवहार झालेले नसल्यामुळे, महाराष्ट्र 
कोषागार नियम,१९६८ मधील ४९५ नुसार बंद करण्यात आलेले आहे. 

सबब,सदर बंद करण्यात आलेले स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA) खाते पुन्हा सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची विनंती विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.१ येथील दि.२५.१०.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केली आहे. त्यानुसार,उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, 
श्रीरामपूर भाग,श्रीरामपूर जि. अहमदनगर यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA) खाते उघडण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीरामपूर भाग,श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 
यांचेकडील स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA) खाते क्रमांक ९४७ मधीळ रक्‍कम शासन खाती जमा करण्यात 
आली असल्याने आता, सदर खाते पुनरुज्जीवित करणे तांत्रिकदृष्ट्या शाक्य नाही. यास्तव, 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीरामपूर भाग,श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर यांच्या 
नावे नवीन स्वीय प्रपंजी AT (PLA) खाते सुरु करण्यास खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.८५/अ-३ 


अटीव शार्ती:- 
1) Funds received for land acquisition shall be credited to this PLA and shall be 
withdrawn to compensate the land owners in case of acquisition of land. 


2) All provisions of Accounting Rules for treasuries 1992 and all provisions of PLA in 
view of MTR 1968 Vol.I shall apply to this PLA. 


3) The administrator should be ensure proper maintenance of Account and to keep the 
Account operative. 


4) The Administrator shall be responsible for reconciliation with Treasury / Sub 
Treasury. 

5) A fresh concurrence shall be sought for any change in the purpose of deposit of funds 
into the PLA and withdrawals of the funds therefrom. 


6) This PLA shall be subjected to Audit as per rule. 
०२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र. अनौसं-१७/२०२३/कोषा प्रशा-५, दि.२७.१२.२०२३ व 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-॥, नागपूर यांच्या क्र.टीएम/ जीआर.॥/यूओआर- 
१७/पीएलए/२०२३-२४/-१४८५,दि.१२.०१.२०२४ च्या अनौपचारिक संदर्भान्वये मिळालेल्या सहमती व 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११२११४७७५१९ असा आहे. हा SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MOHASIN RAJMAHMAD SHAIKH 
M O H AS | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=613d5f4e81 161¢3485310241b06dd6ce7372ad8baf95 
RAJ MA H MA D f5ae576d53ac61afe62b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=74CDE6704F 3FD0A42314F2424B55F3CFA18AE 
8A657DC2FC61B51901A90B029D5, cn=MOHASIN 
S H Al KH RAJMAHMAD SHAIKH 
Date: 2024.02.01 12:11:48 +05'30' 
(मोहसिन रा.ऱोख) 


कार्यासन अधिकारी,महसूल व वन विभाग 
प्रति- 
१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग,नाशिक. 
२) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-।, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-॥, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) संचालक, नगररचना व मूल्य निर्धारण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर 
९) कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, जि.अहमदनगर. 
१०) वित्त विभाग(कार्यासन कोषा प्रशा-५),मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन ब-१, ई-८, म-१०, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (अ-३) 


\9 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


